RNI No. MAHBIL /2009/35827 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/ 
कार्तिक २६-अग्रहायण २, शके १९४४ 


वर्ष ८, अंक ४६] [पृष्ठे ७, किंमत: रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


'परभणी जिल्हा परिषद, परभणी 


अधिसूचना 
जा. क्र. /जि.प./साप्रवि/परिषद/कावि/२६४/२२. 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२. 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद्‌ ब पंचायत समिती 
(वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम, १९६६ व १९८१ ला अधिन राहून परभणी जिल्हा परिषदेचा तिच्या कामकाजाचा वार्षिक 


प्रशासन अहवाल सन २०२१-२२ तयार केला असून सदरील अहवालास प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी 
यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मान्यता घेण्यात आलेली आहे. 


याद्वारे परभणी जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल मान्य झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


रश्मी खांडेकर, 
प्रशासक तथा 
परभणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२. जिल्हा परिषद, परभणी. 


(१) 
भाग दोन (संकीर्ण )-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६-अग्रहायण २, शके १९४४ 


स्थावर मालमत्तेचे जप्तीबाबत नोटीस 
नमुना नं. १९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १०७ (१९ ड) 
जा. क्र. वि.ब.अ./क.व./११३/२०२२ 


ज्याअर्थी, अध्यक्ष पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांव राजा, जि. बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र राज्य सह. कायदा, १९६० कलम 
१०१ अन्वये थकीत कर्जदारनईम मसाले प्रो. प्रा.नईम खान अहेमद खान पठाण रा. कबाडपूरा, SATA यांचे विरुद्धरुपये १२७५९८/- 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ पासून व्याज १३--२% सरचार्ज प्रो. फी रुपये नियमाप्रमाणे बाबत महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० नियम 
१०१ (१) (२) अन्वये बसुली प्रमाणपत्र मिळविले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी त्रश्रणकोची खाली दर्शविलेली मालमत्ता विक्री 
करावयाची आहे. 


त्याअर्थी, नईम मसाले प्रो. प्रा.नईम खान अहेमद खान पठाण रा. कबाडपूरा, दे.राजा, ता. देऊळगांवराजा, जि. बुलडाणा 
यांना अशी सूचना देण्यात येते की, खाली दर्शविलेली मालमत्ता बर निर्देशित केलेल्या रकमेबाबत जप्त केलेली आहे. तरी वरील वसुली 
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असले किंवा ती दुसर्‍याचे स्वाधीन करण्यात आली 
असेल किंवा तिच्यावर कोणताही भार ठेवण्यात किंवा निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., 
CHOMP बाबतीत रद्द होतील व निरर्थक ठरतील. 


मालमत्तेचे वर्णन 
बसुली प्रमाणपत्र | थकबाकीदाराचे ata ब ata | घर नंबर किंवा शेताचा भुमापन चतुःसीमा शेरा 
क्रमांक तारीख क्रमांक व वर्णन मालमत्तेवरील 
बोजा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
नईम मसाले प्रो. प्रा. नईम । न.प. देऊळगांव राजा पुर्वेस :- सरकारी रस्ता | पिपल्स को- 
खान अहेमद खान पठाण । वार्ड क्र. ९४, मालमत्ता पश्‍चिमेस :- चाँदभाई  । ऑपरेटिव्ह बँक 
५९०/२०२२ | रा. कबाडपूरा, देऊळगांव | क्र. जुना-३२/१४, यांची जागा मर्या., देऊळगांव 
दिनांक = | Us, ता. देऊळगांवराजा, | नविन-७॥१४००००४१, उत्तरेस :- बाबाभाई राजा चे थकीत 
१४ मार्च २०२२ | जि. बुलडाणा १२०० चो. फुट बांधकामासह | ताशेवाला यांची जागा | कर्जापोटी जप्त 
दक्षिणेस :- सैय्यदभाई 
'पानवाले यांची जागा 


पुन्हा असे सूचित करण्यात येते की, वरील येणे रक्‍कम व्याज व खर्च दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भरणा न झाल्यास वरील 
स्थावर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


विश्वनाथ रमाकांत पांगारकर, 

विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, 

देऊळगांवराजा, पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांव 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२. राजा, जि. बुलडाणा (महाराष्ट्र ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ३ 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १९४४ 


Serial No. M-2243 
THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Registered Office : BOMBAY HOUSE, 24 HOMI MODY STREET, FORT, 
MUMBAI 400 001, MAHARASHTRA, INDIA 


NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company 
has been lost/mislaid and the holder of the said securities has applied to the Company to issue 
duplicate Certificate. 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate without further intimation. 


Name of the Share Holder Folio No. and Kind of Securities No. of Distinctive Nos. 
Certificate No. and FaceValue Shares 
Vijaykumar Chordiya | H5V0011666 and | Equity Shares 2500 59152131- 
(Name in Share 00027130 Held in Physi- 59154630 
Certificate)/ cal Form Fv-1 
Vijay Kanaiyalal 
Choradiya) 
(Name in Pan Card) 


Palghar, VIJAY KANATYALAL CHORADIYA, 
Date 12th November 2022. Name of the Shareholders. 


भाग दोन (संकीर्ण)-१अ 


1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १९४४ 


मसुदा 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १६० अन्वये सन २०२२-२३ सालाकरिता 
जाहीर सूचना 
क्रमांक कवसं/२९१४/एमसी/४८८/सांख्यिकी/२०२२-२०२३, 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ६८ अन्वये महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रत्यायोजित केलेल्या अधिकारानुसार 
निम्न स्वाक्षरीकार कलम १६० अन्वये अशी सूचना देत आहेत की, सदर अधिनियमाच्या कलम १५६ नुसार २०२२-२०२३ या वर्षाकरिता 
नोंदींचे काम हे व्यवहारतः पूर्ण करण्यात आलेले असून संगणकीकृत करनिर्धारण पुस्तक संबंधित सहाय्यक करनिर्धारक व संकलक यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ ते १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत निरीक्षणार्थ उपलब्ध असेल. 


सदरहू अधिनियमातील कलम १६२(१) अन्वये यापुढे असे सूचित करण्यात येते की, डिजिटल स्वरूपातील करनिर्धारण 
पुस्तकामधील भांडवली मूल्याच्या विरुद्ध तक्रारींचे अर्ज दाखल करावयाचे असतील तर अशा तक्रारी संबंधित सहाय्यक करनिर्धारक व 
संकलक यांच्या कार्यालयात दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत स्वीकारण्यात येतील. अशा तक्रारी खुद्द मालमत्ताधारकाने अथवा त्याने 
मुखत्यारपत्राद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्‍तीने दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच कलम १६३(२) मध्ये विहित केल्यानुसार तक्रार अर्जात 
ज्या मुद्यांवर मूल्यांकना विरुद्ध तक्रार करण्यात येत आहे याचा तपशील संक्षिप्त स्वरूपात मांडणे आवश्यक आहे. 


भांडवली मूल्याच्या विरुद्धच्या तक्रार अर्जाची करनिर्धारक व संकलक यांच्या कार्यालयात सादर केल्याची लेखी पोहोचपावती 
अर्जदारास सादर करता न आल्यास अशा तक्रार अर्जांबाबत करनिर्धारक व संकलक जबाबदार असणार नाहीत. डाक सेवेद्वारे पाठविलेल्या 
तक्रारी विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्यास त्यांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


सुनिल मु. धामणे, 
सह आयुक्‍त (क. व सं.) 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
करनिर्धारण व संकलन खाते, 
महानगरपालिका मुद्रणालय, 
३ रा मजला, ५४६, ना. म. जोशी मार्ग, 
भायखळा (प. ), मुंबई ४०० ०१९१. 


मुंबई, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२. 
PRO/1913/ADV/2022-23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, प 
गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६- अग्रहायण २, शके १९४४ 
Draft 


BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA 
Public Notice under sec. 160 of the MMC Act, 1888 for the Year 2022-2023 
No. A. and C./2914/Mc/488/stastic, 


Under the Powers delegated to the undersigned by the Municipal Commissioner of Greater 
Mumbai, as per section 68 of the Mumbai Municipal Corporation Act, 1888, notice as per section 160 
of the Mumbai Municipal Corporation Act is hereby given that the ward Capital Valuation entries 
required by sec. 156 for the year 2022-2023 have been completed, as far as practicable, and that the 
digital assessment book will be available for inspection at the office of the Asstt. Assessor & Collector 
in the respective wards on working days between 21 November 2022 to 15 December 2022. 


In pursuance of section 162 (1) of the act, it is further notified that complaints against the Capital 
Values entered in the digital assessment book will be received in the office of the Asstt. Assessor & 
Collector of respective wards up to 15th December 2022. Such complaints must be made in writing 
by the property owners themselves or by the persons duly authorized by them under a power of 
attorney. The complaints should contain all the facts on which the valuation is complained against 
as required by section 163 (2) of the Act. 


The Assessor & Collector will not be responsible for the non-receipt of any complaint in his office 
unless the parties complaining produce proper acknowledgements from the department concerned. 
The complaints received by post after due date will not be considered. 


SUNIL M. DHAMNE, 


Jt. Municipal Commissioner (A & C) 
Brihanmumbai Mahanagarpalika. 


Assessment and Collection Deptt., 
Municipal Printing Press, 


3rd floor, 546, N. M. Joshi Marg, 
Byculla (W.), Mumbai 400 011. 


Dated 14th November 2022. 
PRO/1913/ADV/2022-23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६-अग्रहायण २, शके १९४४ 


जिल्हा परिषद, अकोला 
नमुना २९ ई 


जमा खर्च वार्षिक लेखा (मॉडेल अकाउन्टींग सिस्टीम नुसार) 


सन २०२०-२१ जमा खर्चाच्या प्रधान शिर्षनिहाय गोषवारा (जि.प. व पं.स. सह) 


क्र. जिप/संकलन/वा.ले. २०-२१/१६०३/२२ कार्यालय, अर्थ विभाग, जि.प. अकोला 


अ.क्र. जमा प्रधान शिर्ष | रक्कम | अ.क्र. खर्च प्रधान शिर्ष | रक्कम | 
आरंभिची शिल्लक 
1 [हातातील रोख 3275672243] ।|0030- मुद्रांक शुल्क खर्च 12509876 
2 बँकेतील जमा 2 0049-व्याज प्रदाने 24276926 
3|कोषागारातील जमा 161468] 3।2053-सामान्य प्रशासन 1004012869 
4 |गुंतणुक 5000) 4|2059-सार्व.मालमत्ता परिरक्षण 55354833 
5 मागील लेख्यातील कमी /जास्त खर्च a) 5 2071-ठेव संलग्न विमा 600000 
एकुण आरंभीची शिल्लक 3275838711) 6|2202-शिक्षण विभाग 4308283884 
जमा शिर्षक 7॥2210-2211-2235- आरोग्य सेवा 521239776 
शि 00.29-जमीन महसुल 4855500 | 8 2215-पाणी पुरवठा व स्वच्छता 360712019 
2}00.30- मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क 29753500 | 9 2235-2236- म.बा.क ICDS 111918066 
00.45-विक्रीय वस्तु व सेवा यावरील 
3 इतर कर शुल्क -7% वन अनुदान व १ 10|2215-2235-समाज कल्याण विभाग 447316766 
सिचन कर अनुदानासह 
0435- कृषि बिभाग-2401--2810 
4|00.49- व्याज प्राप्त-बसारा/निवृत्ती सह | 118363400 1100 कृषि विभाग 124407190 
बायोगॅस *सौर उर्जा सह 
5|0.59- सार्व.मालमत्ता -बांधकम 1401402) 12|2403-पशु संवर्धन 87322005 
व ग 101-42-वन विभागातील गावांत शासन 
6|00.71- निवृत्ती वेतन/ठेब सलग्न विमा 938000) 13 निर्णय न्न sellin शिक 
निर्णय 1993 नुसार मंजूर कामे 
00.202- शिक्षण-फो व इतर प्राप्ती fsa 
7 2515-पंचायती राज 13 व 14 a fae 
7|तसेच (चार माध्य. शाळा शास. 42882403| 14 पंचायती राज 13.व 4 arf 638025460 
अनुदानासह) 
षि 00210- सार्व. आरोग्य 1661540) 15|2515- पंचायत विभाग अंतर्गत योजना 115868490 
2515- पंचायत राज कार्य.- जि.प. से 
00.215-पाणी पुरवठा व स्वच्छता 107530432) 16 अता त ककल व hat 15686556 
पंकीर्ण योजना व घसरा निधी इत्यादी 
2702- लहान पाटबंधारे ब जलपुर्ती ब 
10 |0405- मत्स्य व्यवसाय 11126) 17 सिंचन विहीरी 72885686 
° संचन विहीरी सह 2205 
11 0.435- कृषि विषयक जमा 2288610! 18 3054-परीबहन व मार्ग पुल 116467288 
उ 451 5- ग्रामिण भागातील बांध. 3 
12|00.515- पंचायती राज कार्यक्रम संकीण 35954990) 19 व ममिण भागातील इमारती बांध 3034128 
व दुरुस्ती सेस 
515-आमदार“- खासदारसह""डोंगरी 
13|00702- लहान पांटबंधारे 183005) 20002157आमदार' ails 40223156 
विकास कार्यक्रम 
1601- सहाय्यक अनुदाने हस्तांतरण 
‘a a अनुदाने हस्तांतरण गह रावयहड 0 
शासकिय अनुदाने 
is 1601- सहाय्यक अनुदाने अभिकरण 326921048 शिक 
शासकिय अनुदाने 
16 [संकोर्ण अभिकरण योजना a) 0 
एकुण महसुली जमा 8354402819 'एकुण महसुली खर्च 8060144974 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७-२३, २०२२/कार्तिक २६- AMSAT २, शके १९४४ 


भांडवली जमा भांडवली खर्च 

1183 42-विमा आणि निवृती वेतन निधी 10 1।8342-विमा आणि निवृती वेतन निधी 664650; 

(0097-50 परीभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) (0097-50 परीभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) 
2 | 8443- संकोर्ण ठेवी 2386835865|  2।8443- संकीर्ण ठेवी 2450435696 
3॥8550-अग्नरिम रकमा 7724355  3)8550-अग्रिम रकमा -2688439 
एकुण भांडवली जमा 2394560220 एकुण भांडवली जमा 2448411907 
8658- वित्त प्रेषण 5381555777 1}8658- वित्त प्रेषण 6374581289 

'एकुण महसुली/भोडवली/ वित्तप्रेषण 
अमा 16130518816 एकुण वित्तप्रेषण 6374581289 
एकुण महसुली/भाडवली/ वित्तप्रेषण 
एकृण महसु त्तप्रेषण | 6883138170 
खर्च 
अखेरची शिल्लक 2523219357 
1 बँकेतील जमा शिल्लक 2523052889 
2 कोषागारातील जमा 161468.00 
3 |गुंतणुक 5000.00 
4 |मार्गस्थ गुंतणुक 1__0| 
'एकुण अखेर शिल्लक 2523219357 
'एकुण बेरीज आरंभिच्या शिल्लकेसह । 19406357527 'एकुण बेरीज अखेरच्या शिल्लकेसह | 19406357527 
सोरभ कटियार (भा.प्र.से.), 
अकोला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


दिनांक 32 ऑक्टोबर २०२२. जिल्हा परिषद, अकोला. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


